प्रशासकीय मान्यता- 

राहता, जि.अहमदनगर येथील 
न्यायालयीन इमारतीच्या पहिल्या 
मजल्याचे बांधकाम करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३७/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ३ जून, २०१९. 


पहा :-१) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा.उच्च न्यायालय, अपिल झाखा, मुंबई यांचे क्र.बी (डब्ल्यू) 
६०५९/१९९८(१८)/५२९/६८९३, दि.२१ फेब्रुवारी,२०१९ चे पत्र. 
२) प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर, यांचे 
क्र.सार॥//811)/१३६०२/२०१८, दि.०६/१२/२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये, राहता, जि.अहमदनगर येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या पहिल्या मजल्याचे बांधकाम करण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

राहता, जि.अहमदनगर येथील न्यायालयीन इमारतीच्या पहिल्या मजल्याचे बांधकाम 
करण्याकरिता रु.७,३३,४९,०००/- (रुपये सात कोटी तेहत्तीस लक्ष एकोणपन्नास हजार फक्‍त) इतक्या 
अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. रक्‍कम रूपये 
जि 
पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण (बांधकाम खर्चाच्या ५% ) 
संकिर्ण बाबी 


कवक 


ल्य 
ree wa एज 
१ | वॉटरमेन स्टोरेज, बोअवेल, पंप हाऊस, इत्यादी. 


[भभतननत्रनासुर 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३७/का-१३, 


Architectural Services 9,00,000/- 


oc | we 


५,००,०००/- 


an 
शि आकस्मिक खर्च (बांधकाम खर्चाच्या ४%) 
| भाववाढ (१० %) 
= 
a 
= 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत THA 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 
क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ /प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 
ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 
इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दि. ०७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
ई) काम सुरू करण्यापुर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करून घ्यावी. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), योजनांतर्गत, (०३) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ 
मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)" लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद 
केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१८५/१९/इमा-२, 
दि.२२.०४.२०१८ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्र:-विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२ दि.१७ एप्रिलळ,२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.३७/का-१३, 


षु 7 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६०३१४४६११३२१२ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
IN: c=I 


D IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 

aa) O g h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1f733daf00a6028414c43d0cc10d82acab3b732c4edd56 
e818f8a3b355588753, 


é 
S h am ka n t Ka | ot | serialNumber=9ebeebf21dc54ceecs 1 e6d5ffc84bb94ca6al894972 
79007d66e97dc13547037, cn=Amogh Shyamkant Kaloti 
Date: 2019.06.03 14:54:50 +05'30' 


(अ.ऱया.कलोती) 
सह सचिव-नि-विधी सल्लागार, महाराष्ट्र शासन 


. मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा AERIS विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 


च 
१०, 


११५ 
१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६. 


. प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 

. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर, 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 
. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक, 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर, 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर, 

(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, राहता, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर,मुंबई Yoo ०३२. 


१७. महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


१८. 


कक्ष अधिकारी, का.७, ११व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


१९. निवड नस्ती/'संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


